महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपुर- ११२१/प्र.क्र.६/सुधारणा-१०४/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


पहा :१) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, 
दिनांक २२ एप्रिल, २००९ 
२) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-११२१/प्र.क्र.६/सुधारणा क्र. १३६/सेवा-९, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२१ 


शासन अधिसूचना 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-१२०९/प्र.क्र.२७ /सेवा-९, दिनांक 
२२ एप्रिल, २००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या 
अधिसूचनेत खालील संवर्गाचा समावेश करीत आहेत :- 


प्रशासकीय विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व मंडले) 


पृष्ठ क्रमांक : पृक्र. ३०९ वर अनुक्रमांक ७९ नंतर पुढील संवर्गाचा समावेश 
करण्यात येत आहे :- 
अनुक्रमांक पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी सुधारित वेतन संरचना 
वेतन बँड ग्रेड वेतन 
(१) (२) (३) (४) (4) 
७९ अ आरक्षण लिपिक ३०५०-४५९० ५२००-२०२०० १९०० 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून तिचा संकेतांक २०२१०३३११५०१५४५००५ असा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE = 
(इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मंत्री व राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
४. 


विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


Cc 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपुर- ११२१/प्र.क्र.६/सुधारणा-१०४/सेवा-९ 


महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 
१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक (सर्व) 

१५. निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९). 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


